महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०६२१/प्र.क्र. १४४/विज्ञा १ ब दिनांक- २९ जून, २०२१. 


परिपत्रक 


विषय- सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ मार्गदर्शक सूचना 


कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षीचा गणेशोत्सव साध्या पध्दतीने 


साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना करण्यात येत आहेत.:- 


न 


सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी गणेशोत्सव मंडळांनी महापालिका/स्थानिक प्रशासन यांची त्यांचे धोरणानुसार 
यथोचित पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 


. कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता महापालिका तसेच संबंधित स्थानिक 


प्रशासनाचे मंडपांबाबतचे धोरण यांचेशी सुसंगत असे मर्यादित स्वरुपाचे मंडप उभारण्यात यावेत. या वर्षीचा 
गणेशोत्सव साध्या पध्दतीने साजरा करणे अपेक्षित असल्याने घरगुती तसेच सार्वजनिक गणपतींची सजावट 
करतांना त्यात भपकेबाजी नसावी. 


३. श्रीगणेशाची मुर्ती सार्वजनिक मंडळांकरिता ४ फूट व घरगुती गणपतीकरिता २ फूटांच्या मर्यादेत असावी. 
४. या वर्षी शक्यतो पारंपारिक गणेशमुर्तीएवजी घरातील धातू/संगमरवर आदी मुर्तीचे पूजन करावे. मुर्ती शाडूची/ 


१०, 


पर्यावरणपूरक असल्यास त्याचे विसर्जन शक्‍यतो घरच्या घरी करावे. विसर्जज घरी करणे शक्य नसल्यास 
नजिकच्या कृत्रीम विसर्जन स्थळी विसर्जन करण्यात यावे. 


. उत्सवाकरिता वर्गणी/देणगी स्वेच्छेने दिल्यास त्यांचा स्वीकार करावा. जाहिरातींच्या प्रदर्शानामुळे गर्दी आकर्षित 


होणार नाही असे पहावे. तसेच आरोग्य विषयक व सामाजिक Bear असलेल्या जाहिराती प्रदर्शित करण्यास 
पसंती देण्यात यावी. 


. सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी आरोग्य विषयक उपक्रम/शिबीरे (उदा. रक्‍तदान) आयोजित करण्यास प्राधान्य 


देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इ. आजार आणि त्यांचे प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता 
यांबाबत जनजागृती करण्यात यावी. 


. लागू करण्यात आलेले Level of Restrictions for Breaking the Chain बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 


परिपत्रकानुसार इतर निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये गणेशोत्सवानिमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार 
नाही. 


. आरती, भजन, किर्तन वा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करतांना गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच 


ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. श्रीगणेशाचे दर्शनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाईट व फेसबुक इत्यादीद्वारे उपलब्ध करुन 


देण्याबाबत जास्तीत जास्त व्यवस्था करण्यात यावी. 

गणपती मंडपांमध्ये निर्जतुकीकरणाची तसेच थर्मल स्क्रीनिंगची पर्याप्त व्यवस्था करण्यात यावी. प्रत्यक्ष येऊन 
दर्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांसाठी डारिरीक अंतराचे (फिजिकल डिस्टन्सींग) तसेच स्वच्छतेचे नियम (मास्क, 
सॅनीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०६२१/प्र.क्र. १४४/विजा १ब 


११. श्रींच्या आगमन व विसर्जन मिरवणूका काढण्यात येऊ नयेत. विसर्जनाच्या पारंपारिक पध्दतीत विसर्जन स्थळी 
होणारी आरती घरीच करुन विसर्जन स्थळी कमीत कमी वेळ थांबावे. लहान मुले आणि वरीष्ठ नागरिकांनी 
सुरक्षेच्या दृष्टीने विसर्जनस्थळी जाणे टाळावे. संपूर्ण चाळींतील/इमारतीतील सर्व घरगुती गणेझामुर्तींच्या 


१२. 


१२३. 


विसर्जनाची मिरवणूक एकत्रितरित्या काढण्यात येऊ नयेत. 


महापालिका, विविध मंडळे, गृहनिर्माण संस्था, लोक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या मदतीने 


गणेशमुतींच्या विसर्जनाकरिता कृत्रीम तलावांची निर्मिती करण्यात यावी. 


कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय 
शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन 
करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून 


काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध 


करण्यात आली असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२९१३०८३६४७२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


तः 
2. 
3. 
v. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sanjay Dagadu Soon eens 
Khedekar ee ouesone 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत माहिती तथा आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Gq, 
६. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननिय विधान परिषद / विधानसभा सदस्य / संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


es 


. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


